Reg . No. NPCITY / 236 - 2015 - 17 
Published on 17th September 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १० - १६, २०१५ / भाद्रपद १९ - २५ , शके १९३७ [ पृष्ठे ३ , किंमत : ३० .०० रुपये 


__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
१- ९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर १- ३ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २०२६. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक अ . का .- उपजि ( भू .)-विपाविमक्र २- कावि - ३७८ - २०१५ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , क्रमांक २, भंडारा यांचेकडील भूसंपादन प्र .क्र . ६ -एलक्युएन - २००९ - १० , 
मौजा मंडनगांव , ता . भंडारा , जि . भंडारा मध्ये कलम ४ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ , नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक १७ 
ऑक्टोबर , २०१३ रोजी , पान ११५५- ११५६, अ . क्र . १०७९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे . 
च्या ऐवजी 

__ असे वाचावे 
भूमापन क्रमांक आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 

भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 
हे . आर मी . 

हे . आर मी . 
१९६ /१अ 

० ०६ ०० १९६/ १अ / १ 

००६ ०० 


ना -एक - १ ( १६२६ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १०-१६ , २०१५/ भाद्रपद १९-२५ , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २०२७. 


शुध्दीपत्र 
क्रमांक अ . का .- उपजि ( भू .)-विपाविमक्र २- कावि - ३८१ - २०१५. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २, भंडारा यांचेकडील भूसंपादन प्र.क्र . ६- एलक्युएन - २००९ -१० , 
मौजा मंडनगांव , ता . भंडारा , जि . भंडारा मध्ये कलम ६ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १, नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २० नोव्हेंबर , 
२०१४ रोजी , पान १०२९ - १०३० , अ . क्र . १०४२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


भूमापन क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 


च्या ऐवजी 

आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 

हे . आर मी . 
० ०६ ०० 


असे वाचावे 

आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 

हे . आर मी . 
0 ०६ ०० 


१९६/ ११ 


१९६ / ११/ १ 


एच. ए . गवळी , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

क्र . २, भंडारा . 


भंडारा : 
दिनांक ५ सप्टेंबर , २०१५. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०२८ . 

सह पोलीस आयुक्त , यांजकडून 
क्रमांक पोउपआ - वावि - अधिसूचना-२४२२- २०१५. 

ज्याअर्थी, पोलीस निरीक्षक , वाहतूक शाखा, इंदोरा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मा . उच्च न्यायालय , मुंबई , खंडपीठ , 
नागपूर येथे दाखल जनहित याचिका ५० - २०१२ चे अनुषंगाने मा . उच्च न्यायालयाचे मौखिक आदेशान्वये जुना पारडी चौक ते प्रजापती चौक , 
जुना पारडी चौक ते सोनबा नगर रेल्वे क्रॉसिंग , जुना पारडी चौक ते चिखली चौक तसेच जुना पारडी चौक ते माँ उमिया वसाहत गेट या दरम्यान नो 
पार्किंग झोन करण्याबाबत निर्देशित केलेले आहे . तसेच सदर मार्गावर जड / इतर वाहनांची सतत वर्दळ असते . राष्ट्रीय महामार्गावर अपवादात्मक 
परिस्थिती वगळून जड/ इतर वाहने रोडवर पार्क करण्यास मनाई आहे . सदर मार्गाचे परिसराचे काही अंतरावर कळमना मार्केट आहे . मार्केटला 
जड वाहनांची सतत ये - जा असते . या मार्गाचे लागून मजूरवर्ग तसेच मध्यमवर्गीय रहिवासी लोकांची दाट वस्ती आहे . मजूर वर्ग जास्त प्रमाणात 
असून ते सायकलने प्रवास करतात . रस्ता अरुंद असल्याने रस्त्यावर एखादे जड/ इतर वाहने पार्क केल्यास अशावेळी अपघाताची परिस्थितीनिर्माण 
होते . 


त्याचप्रमाणे , सदर मार्गाला लागून ट्रान्सपोर्ट , गॅरेजेस व इतर दुकाने असल्याने त्या आस्थापनेला येणारे जड/ इतर वाहने ही रस्त्यालगत वा 
रस्त्यावर पार्क केली जातात त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते . संबंधित आस्थापनेला येणारी वाहने रस्त्यावर पार्क न करता आपले खासगी 
जागेत पार्क करणेकरिता वाहतूक विभागातर्फे नोटिसीद्वारे कळविण्यात आले आहे . अनधिकृत पार्किंग करणारे वाहनांवर कार्यवाही करण्यात येते . 

__ उपरोक्त सर्व बाबींचेगांर्भीय लक्षात घेता व मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जुना पारडी चौक ते प्रजापती चौक, जुना पारडी चौक ते सोनबा 
नगर रेल्वे क्रॉसींग , जुना पारडी चौक ते चिखली चौक तसेच जुना पारडी चौक ते माँ उमिया वसाहत गेट ( राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ ) या मार्गावरील 
वाहतूकव्यवस्था अबाधीत राहावी तसेच अनधिकृत पार्कीग होऊ नये यासाठी नमूद मार्गाचे दोन्ही बाजूला “ नो - पार्किंग झोन ” घोषीत करणे संबंधित 
अधिसूचना काढणे अत्यावश्यक असल्याची खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी , राजवर्धन , सह पोलीस आयुक्त , नागपूर शहर, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ (मुंबई अधिनियम क्र . २२ ) चे कलम ३३ , 
पोट- कलम ( १)ब, ( २), (६ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये माझ्या प्रभावाखाली असलेल्या नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयांच्या हद्दीतील खाली 
नमूद निर्दिष्ट ठिकाणी “ नो -पार्किंग झोन ” संबंधाने आदेश पारित करीत आहे . 

जुना पारडी चौक ते प्रजापती चौक , जुना पारडी चौक ते सोनबानगर रेल्वे क्रॉसींग , जुना पारडी चौक ते चिखली चौक तसेच जुना पारडी 
चौक ते माँ उमिया वसाहत गेट , भंडारा रोड या मार्गावरील दोन्ही बाजूस सर्व प्रकारच्या वाहनाकरिता “ नो - पार्किंग झोन ” घोषित करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना दिनांक १०-०९- २०१५ पासून पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १० -१६ , २०१५/ भाद्रपद १९ -२५ , शके १९३७ 


सदर अधिसूचना बजावणीचे मार्ग लाऊडस्पीकरने किंवा ई -मेलद्वारे अगर खालील कोणत्याही प्रकारे लोकांना समजेल /माहिती होईल यामार्गाने 
जाहिर करण्यासाठी वाहतूक इंदोरा शाखेचे पोलीस निरिक्षक यांनी प्रकाशित करावी . तसेच पोनि , वाहतूक शाखा, इंदोरा , पो . स्टे . कळमना यांनी 
मेघाफोनद्वारे जनतेस माहिती देतील . 


( १ ) नागपूर शहरातील तहसील , जिल्हाधिकारी कार्यालय , महानगरपालिका, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे कार्यालय, रेल्वे स्टेशन 
सिताबर्डी, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे ऑफिस , पो . स्टे . कळमना हद्दीत , नागपूर शहरातील सर्व नाके व सार्वजनिक ठिकाणी या अधिसूचनेची प्रत 
चिकटविण्यात यावी. 


(२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहिर करावी . 


सदर अधिसूचना आज दिनांक ३ सप्टेंबर , २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात आलेली आहे. 


नागपूर ( शहर ) : 
दिनांक ३ सप्टेंबर , २०१५ . 


राजवर्धन , 
सह पोलीस आयुक्त , 

नागपूर शहर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


